संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अंतर्गत 
वर्ग ३ व वर्ग ४ काल्पनिक पदे निर्माण करुन 
बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक : संकीर्ण ११११/प्र.क्र.१०२/१९/व्यशि-४, भाग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- 

१) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ११११/ 
प्र.क्र.१०२/१९/ व्यशि-४, दिनांक ०३.०६.२०२१ 

कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ११११/ 
प्र.क्र.१०२/१९/ व्यशि-४, दिनांक १३.१०.२०२१ 

संचालक, व्यवसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.२/आस्था-२/शुध्दीपत्रक/२०-२१/२९, दि.१४.०१.२०२२ 


~ 


२ 


— 


3 


— 


पुरकपत्र :- 


उपरोक्त संचालनायाचे संदर्भाधीन पत्र क्र.३ अन्वये कळविल्यानुसार लेखा व कोषागारे कार्यालयाने 
घेतलेल्या आक्षेपाच्या अनुषंगाने उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ दि. ०३ जून, २०२१ च्या आदेशातील 
परिच्छेद क्र. ५ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


५. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग १ ते ५ नुसार प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१७.०४.२०१५ 
मधील भाग-पहिला उपविभाग चार मधील अनु.क्र.११ नियम क्र.११ नुसार “बाहय यंत्रणेकडून करुन 
घेण्यात येणा-या कामाचा खर्च मंजूर करणे” या अन्वये प्रशासकीय विभागातील विभाग प्रमुखास सदर 
उदिष्टाखाली खर्च करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर आदेश निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०११९१५३१०५८४०३ असा आहे. हे पुरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण ११११/प्र.क्र.१०२/१९/व्यशि-४, भाग-२ 


मा.राज्यमंत्री, कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, यांचे खासगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा व अधिदान, मुंबई 

सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय 
. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

., निवडनस्ती (व्यशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


